शालेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:-१४ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९ 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2098-Desk (MDM) दि.१७/०९/२०१९, (9)(2) 
प्रस्तावना :- 


शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ येथे नमूद दि. १७/०९/२०१९ 


च्या आदेशान्वये पहिल्या हप्त्यातील उर्वरित रु. २०२१२.८० लक्ष निधी राज्य शासनास वितरीत केलेला 


आहे. सदर निधीची केंद्र शासनाने विगतवारी सर्वसाधारण (General Head) ळेखाशिर्षाखाली 


रु.१५१२३.२२ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) लेखाशिर्षाखाली रु.२६७०.११ लक्ष आणि 


आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु. २४१९.४७ लक्ष अशी केली आहे. तसेच, केंद्र 


शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन दि.१७/०९/२०१९ च्या 


आदेशान्वये एकूण रक्‍कम रु.११८६४.९९ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. सदर निधीची विगतवारी केंद्र 
शासनाने सर्वसाधारण (General Head) लेखाशिर्षाखाली रु.८८७७.३८ लक्ष, अनुसूचित जाती 
उपयोजनेच्या (SCSP) लेखाशिर्षाखाली रु.१५६७.३७ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) 


लेखाशिर्षाखाली रु.१४२०.२४ लक्ष अशी केली आहे. 


केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखालील (SCSP) 


नियमित निधी व दुष्काळग्रस्त भागातील निधी मिळून केंद्र हिश्याचा रु.४२३७.४८ लक्ष निधी वितरीत 


केला आहे. शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र:ःराज्य :: ६०:४० हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, 


अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखाळील (5057) रु.२८२४.९८ लक्ष निधी राज्य हिस्सा म्हणून 


वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखालील (5057) केंद्र 


व राज्य हिस्सा मिळून रु.७०६२.४६ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


AIR निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखाळील (5057) 


केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.७०६२.४६ लक्ष (रुपये सत्तर कोटी बासष्ट लक्ष 


सेहेचाळीस हजार) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पित तरतूद 


वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


| 


मागणी क्रमांक ई - २ २२०२ - सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७८९ - 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) अनुसूचित 
जाती उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०२) 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (5057) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(2202 1492) 


रु.१२००० लक्ष 


रु.४२२३७.४८ लक्ष 


मागणी क्रमांक ई - २ २२०२ - सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७८९ - 
अनुसूचित जाती उपयोजना, 

(०१ अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१) (०३) शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(अनुसूचित जाती उपयोजना) (5057) (राज्य 
हिस्सा ४०%) (2202 1424) 


रु.८००० लक्ष 


रु.२८२४.९८ लक्ष 


एकूण 


रु.२०००० लक्ष 


रु.७०६२.४६ लक्ष 


२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ 


क्र. ७५/अर्थ/एसआयएसए, दि. ११/१०/२०१९ नुसार आणि वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 


दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील 


परिच्छेद ५ ते १७ मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ मध्ये नमूद 


अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ नुसार केंद्र शासनाचा निधी 


प्रत्यक्षात WT झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या satura शाखेने अनौपचारिक संदर्भ 


क्र. ३३९/आर्थोपाय, दिनांक १९/०९/२०१९ अन्वये दिलेले आहेत. सदर निधीचा विनियोग वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०१९१११४१२१२५२४२२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra 0 टू. 
Shankarrao Pawar ssinessssis'sctacnie siesta 
( राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६) सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७ मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र £ , मुंबई/नागपूर 
१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 
) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
) निवडनस्ती - एस.डी. 3. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


